आदिवासी विकास विभागामार्फत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात माध्यम 
आराखडा अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मापप्र-२५२१/प्र.क्र.५८/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का.३४, 
दिनांक १३/०८/२०२१ 


प्रस्तावना:- 
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती आदिवासी 


समुदायास व्हावी व या योजनांचा लाभ तळागाळातील आदिवासी समुदायास मिळावा यासाठी सदर 


योजनांची व्यापक प्रसिद्धी होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे कोविड-१९ या जागतिक महामारीपासून 


बचाव करण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजना याबाबतची माहिती आदिवासी बांधवांपर्यंत 
पोहचविण्यासाठी विभागामार्फत विविध योजनांच्या प्रसिध्दीवेळी माहिती देणे आवश्‍यक आहे. सामान्य 


प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१ जुलै, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जाहिरात वितरण 


धोरणाची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी जाहिरात हे प्रभावी 


माध्यम असल्याने विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या जाहिरातीसाठी माध्यम आराखडा 


तयार करून देण्याची विनंती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास करण्यात आली होती. त्या 


अनुषंगाने विविध माध्यमांमार्फत राबवावयाच्या योजनांच्या जाहिरातींचा रु.३००.०० लक्ष रक्कमेचा 


आराखडा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने तयार केला असून सदर आराखड्यास सामान्य 


प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठित केलेल्या समितीमार्फत मान्यता देण्यात 


आलेली आहे. त्यानुसार सदर आराखड्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या व्यापक प्रसिध्दीसाठी माहिती 


व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या 


दिनांक ११/०२/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत सादर केलेल्या रु. ३००.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या 


मर्यादेत खालील माध्यम आराखड्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मापप्र-२५२१/प्र.क्र.५८/का.५ 


अ.क्र. माध्यमाचा प्रकार अंदाजित खर्च (रु. लाखात) 
शि राज्यातील एस.टी.  स्टॅडमधील २७०.०० 
इलेक्ट्रानिक साईन बोर्ड 
२ |W एम चॅनल्स (केवळ निर्धारित ८.०० 
आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये) 
आकाडवावाणी केद्र १०.०० 
क्रियेटिव्ह प्रिंट क्रियेटिव्ह ०.२० 
asta जिंगल ०.४० 
५ | प्रशासकीय खर्च (४%) ११.४० 
एकूण 300,00 
२. सदर माध्यम आराखड्यासंदर्भातील देयके ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या 


मान्यतेने तसेच, त्यांनी प्रमाणित केलेल्या दरानुसार अदा करण्यात येतील. 


३. याबाबतची देयके आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडून 
भागविण्यात येत असल्याने त्याबाबतची देयके आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 
यांच्या कार्यालयाकडे थेट सादर करण्यात यावीत. 


४. सरदर प्रयोजनासाठी येणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-५, 
(१) (४६) जनजाती क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या योजनांची विविध 
माध्यमामार्फत माहिती व प्रसिध्दी (कार्यक्रम), २६, जाहिरात व प्रसिध्दी, २२२५ ४११३, ३१ सहायक 
अनुदाने(वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१७११२१३३३६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA PARKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
M A N O H A R DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c4c08 1 0e9c94cf92d42a36d93c8f7b6ac18542clee758c9cfddcea 
shtra, 


906d9cf544, postalCode=400032, st=Maharashti 


RAM C H A N D RA PA R KA R serialNumber=FB436883433 16856COF7E793462127AA87FCE45724E8792 
AR 


9C6889798CD7D2C62, cn=MANOHAR RAMCHANDRA PARK) 


Date: 2022.03.25 16:08:15 +05'30° 


(म.रा. पारकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मापप्र-२५२१/प्र.क्र.५८/का.५ 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुकत, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक 


१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


